केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत SNA करिता 
“Holding Accounts (Current Accounts)” 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०८/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २८ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- १) भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.4(93)PFMS/ 
FCD/2020, दि.१६.०३.२०२२. 
२) विभागाचा शासन निर्णय क्र.एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०८/फ-२ दि.२८.११.२०२२. 
३) भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन .F.No.9(902)/2/ 
2022-ITD-CGA/2020, दि.३०.०८.२०२२. 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/सी/यो/॥॥$/भाग-२/०२/२०२३-२४, दि.०५.०४.२०२३ व दि.२७.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांसंदर्भात राज्य/केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधी मधून कर/वैधानिक 
कपात करण्यासाठी “स्टेट बँक ऑफ इंडीया” मध्ये Green India Mission व National Afforestation 
Programme या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी, SNA स्तरावरील व वनविभाग/वन्यजीव विभाग/ 
वृत्तस्तरावर योजनानिहाय स्वतंत्र Holding Acconts उघडण्याकरीता उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 


तथापि, संदर्भ क्र.३ येथील केंद्र शासनाच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये ६ 
केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता “Holding Accounts (Current Account)” उघडण्यास मान्यता देणे तसेच 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील २ योजनांकरिता SNA खात्यामधील निधीवरील राज्य/केंद्र 
हिऱ्याचे “व्याज” राज्य/केंद्र शासनास जमा करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.४ 
येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन व संदर्भ क्र.१ येथील केंद्र शासनाच्या कार्यालयीन 
ज्ञापनान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार खालील नमूद केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता SNA स्तरावरील Saving 
Accounts मध्ये राज्य/केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधी मधून कर/वैधानिक कपात करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०८/फ-२ 


तसेच सदरहू प्राप्त होणाऱ्या निधीवरील राज्य/केंद्र हिऱ्याचे “व्याज” राज्य/केंद्र शासनास जमा 
करण्यासाठी “स्टेट बँक ऑफ इंडीया” मध्ये “Holding Accounts (Current Accounts)” उघडण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे:- 
Sr. No. Name of Centrally Sponsored Scheme MH Code 

॥_ ee 2 3 

na National Sustainable Agriculture Mission (National MH ४६६ 
Bamboo Mission) 

2 Integrated Development of Wildlife Habitat MH ४२ 
Project Elephant MH 242 
Project Tiger (Recurring) MH 243 

षु Project Tiger (Non Recurring) MH २५५ 

& Forest Fire Prevention and Management Scheme MH २५९ 


२. त्याचप्रमाणे संदर्भ H.2 येथील दि.२८.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसंदर्भात राज्य/केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधी मधून कर/वैधानिक कपात करण्यासाठी 
केंद्र पुरस्कृत योजना Green India Mission व National Afforestation Programme (General व 
SCSP) अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खालील 3 Holding Accounts मध्ये SNA स्तरावरील Saving 
Account मध्ये प्राप्त होणारे निधीवरील राज्य/केंद्र हिऱ्याचे “व्याज” राज्य/केंद्र शासनास जमा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Sr. Name of Centrally Sponsored Scheme । Holding Account | Name of the 
No. Number Branch 
Eel २ ३ शिका 
वि Green India Mission 9928334992 State Bank of 
२ National Afforestation Programme (SCSP) | ४१८६४२०७८७१ India, Civil 
३ National Afforestation Programme | ४१८६४३३६२८३ Lines Branch, 
(General) Nagpur 


3. सदर Holding Accounts (Current Accounts) मध्ये व्याज जमा करण्याच्या सूचना केंद्र 
शासनाच्या दि.३०.०८.२०२२ रोजीच्या ज्ञापनात नमूद केल्या आहेत, त्यानुसार व्याज जमा करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सदरहू प्रकरणी भारत सरकारमार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांचे 
पालन करण्याची आणि भविष्यात याबाबत दिल्या जाणाऱ्या शासन निर्देशांचे पालन करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.१०८/फ-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून सांकेतांक २०२३०८२८१५०९०६६३१९ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
9, 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 

१/| V F kK V | J AY pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6 
bc17db755d4af91632f6c0b678e, 
postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb017e4922f73 
56cc5edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK 
VIJAY HOSHING 


Date: 2023.08.28 15:22:17 +05'30' 


(विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्वी. 

. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक व उप वनसंरक्षक (सर्व) . 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
. संचालक, ळेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 

. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्रश्‍ा-४, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


